केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इंगायो २०१२/प्र.क्र. ५२/विसयो 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय मुंबई -४०००३२. 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२२. 
वाचा :- 
१. झासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८/०८/२०२२. 
२. शासन निर्णय क्रमांकः सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.इंगायो २०१२/ 
प्र.क्र.५२/विसयो, दि.२५/०२/२०२२. 
शासन निर्णय :- 
केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
खाली नमूद केलेल्या अस्थायी पदांपैकी एकही पद सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त राहून व्यपगत 
झालेले नाही. या अटीच्या अधिन राहून एकूण ५८४ अस्थायी पदे दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक 
२८/०२/२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासन या झासन निर्णयाव्दारे मान्यता देत आहे. जिल्हानिहाय 
विवरणपत्र सोबत जोडले आहे. 


अनु.क्र पदनाम पदसंख्या 
pa अव्वल कारकून २९४ 
२ लिपीक-टंकलेखक २९० 


२. या बाबीसाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक एन-२,मुख्यळेखाशिर्ष-२०५३, जिल्हा प्रशासन (०९४) 
जिल्हा आस्थापना (09) (09) भूमिहीन वृध्द शेतमजूर अर्थसहाय्य योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ 
११७८), या लेखाश्रिर्षाखाली त्या त्या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१६१६४४२०१४२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. क. 
PRASHANT PUNDLIK पाळ 
WAGH 3 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

२. जिल्हाधिकारी, (सर्व) 

३. वित्त विभाग, व्यय -१४/अर्थसंकल्प -७,मंत्रालय, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी,(सर्व) 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
६. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


शासन निर्णय क्र. इंगायो २०१२/प्र.क्र.५२/विसयो, दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र 

अ.क्र जिल्हा अव्वल कारकून लिपीक-टंकलेखक एकूण 
a ठाणे Pd a ae २२ 
२ रायगड a ae a se २२ 
3 रत्नागिरी ९ ७ १६ 
8 सिधुदुर्ग 9 षु १२ 
दु नाशिक 93 93 २६ 

६ धुळे ४ ४ व 
9 जळगाव 93 93 26 
८ अहमदनगर १३ १३ २६ 
९ नंदुरबार & नि १२ 
| ao | पुणे १४ १४ २८ 
E ae | सोलापूर [. __ गे. नती!) २२ 
१२ सातारा pad 1१ | २१ 
१३ सांगली ८ ८ १६ 
१४ कोल्हापूर १२ १२ २४ 
94 नागपूर 93 १३ २६ 
१६ वर्धा é ८ १६ 
१७ चंद्रपूर pt 1१ | २० 
१८ भंडारा द ६ १२ 
१९ गडचिरोली र्‌ qv 
२० गोंदिया 9 9 १४ 
२१ अमरावती १३ १३ २६ 
२२ अकोला ७ ७ १४ 
२३ यवतमाळ १४ १४ २८ 
२४ बुलढाणा १३ १३ २६ 
२५ वाशिम & ६ १२ 
२६ औरंगाबाद G ८ १६ 
२७ बीड 9 9 १४ 
२८ नांदेड ८ ८ १६ 
२९ परभणी ४ ४ ८ 
३० उस्मानाबाद ६ ६ १२ 
३१ जालना षु ष्‌ शिका 
२२ लातूर ष्‌ षु oe ठ 
२२ हिंगोली २ 3 ष्‌ 
एकूण २९४ २९० ५८४ 

PRASHANT eee 

PUNDLIK WAGH धाका 


late: 2022.09.16 16:46:58 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


